महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: एसएलएस-१०१८/प्र.क्र.२१/प्रशा-२, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०१८. 


AIR आदेशा 


श्री. रविंद्र रघुनाथ केडगे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना वेतन बँड रु ३७४००- 
६७००० व ग्रेड वेतन रु.१०,०००/- या वेतन संरचनेत सचिव व सचिव समकक्ष पदावर खालील अटींच्या अधीन 
राहून तदर्थ पदोन्नती आदेशाच्या दिनांकापासून देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर त्यांची पदस्थापना 
सह व्यवस्थापकीय संचालक ) (तांत्रिक) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मर्यादित येथे सचिव 
समकक्ष या नवनिर्मित पदावर खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२) श्री. रविंद्र रघुनाथ केडगे, (खुळा yah यांची ही तदर्थ पदोन्नती आस्थापना मंडळाच्या 
शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे. तथापि झासन मान्यतेनुसार त्यांची पदस्थापना उपरोक्त 
नमूद प्रमाणे, त्यांच्या पदोत्नतीवर परिणाम करण्याची शक्यता असलेल्या (Court cases or order 
having bearing on promotion) विविध न्यायालयात यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका 
/मूळ अर्ज तसेच खालील न्यायालयीन प्रकरणांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहिल :- 


|. श्री. प्र.ग.गणवीर, मुख्य अभियंता यांनी मा उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेली 
याचिका क्रमांक ४४६६/२०१४. 

॥. मागासवर्ग कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा महासंघ यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद 
खंडपीठ येथे दाखल केलेली याचिका क्र. १०१५९/२०१३. 

॥. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथील कै.बिपीन मुकुंद संख्ये यांनी दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्रमांक १२८९/ २०१० यामध्ये दिनांक ११.०३.२०१५ रोजी दिलेल्या न्याय 
निर्णयाच्या विरुध्द शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेली रिट 
याचिका क्रमांक ३८६५/२०१५. 

२. श्री. रविंद्र रघुनाथ केडगे यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा 
व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१०१८/प्र.क्र.२१/प्रशा-२, 


३. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५२/१०, दिनांक 
२९.८.२०१८ नुसार दिलेल्या सहमतीने व शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8, सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१२१६४५२२३६१८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने 


Digitally signed by Sampat Dasharath Sury. h 
DN: c=IN, o=G it Of Mah: hi =Public Works 


Sampat Dasharath ५० 
p 2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887¢91 
02b4130ae3ef3dd803b7322 
t+ eri INumber=f8d5f07d73b60d73112565db9baee680ffade 
S U rya Va n S h | 9b8758d5a695368e1d3656632dd, cn=Sampat Dasharath 
Suryavanshi 
Date: 2018.09.12 16:49:09 +05'30' 


(सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्वमा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

८. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. श्री. रविंद्र रघुनाथ केडगे, प्रमुख सह व्यवस्थापकीय संचालक, (तांत्रिक) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मर्यादित. 

१३. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 

१४. प्रधान सचिव (सा.बां.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. सह सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 

१९. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१०१८/प्र.क्र.२१/प्रशा-२, 


२०. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 

२१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 

२२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

२३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४. उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

२५. उप सचिव (पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२७. गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (२ ज्यादा प्रतीसह), 

२८. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 

२९. सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

30, रोखशाखा (2 जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१. निवड नस्ती 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


